प्रधानमंत्री आवास योजना हरी) अंतर्गत Capacity 
Building Activities मधील जिओ टॅगिंग (Geo-tagging) 
करीता केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी वितरीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र हासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१७१(भाग-१)/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे मंजूरी आदेश क्रमांक 
N-99099/80/204G/HFA-I (-5-९०२८२३०) दिनांक ०८.०८.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाच्या, वाचा येथील मंजूर आदेशान्वये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत Capacity 
Building Activities मधील जिओ टॅंगिंग (Geo-tagging) करिता एकूण रुपये ३४,८४,५००/- इतका Pelt be 
शासनाकडून प्राप्त झाला आहे. सबब, सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाना वितरित करण्यासाठी सुकाणू 
अभिकरण म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री आवास योजना (TeX) अंतर्गत Capacity Building Activities मधील जिओ टॅगिंग (980- 
tagging) करिता केंद्र शासनाच्या वाचा येथील आदेशांन्वये रुपये ३४,८४,५००/- इतका निधी प्राप्त झाला आहे. 
सदर निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास 
(म्हाडा) रुपये ३४,८४,५००/- (अक्षरी रुपये चौतीस लाख ARMA हजार पाचशे फक्त) इतका निधी यान्वये मंजूर 
करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी मागणी क्र. क्‍यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) 
सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत आहे. 
३. सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने अधिदान 
व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात यावा. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी, आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०१८/प्र.क्र.१७१(भाग-१)/गृनिधो-२ 


Wd: 


षु. हे आदेशा वित्त विभागाच्या, क्रमांक संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.४६/अर्थोपाय, दिनांक ०५.१२.२०२३ च्या 
परिपत्रकातील सुचनेनुसार तसेच वित्त विभाग अर्थोपाय यांच्या शीट नं.४८, दिनांक १२.०८.२०२४ अन्वये केंद्र 
हिळड्याचा निधी राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे कळविल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९०६१५२४५३१६०९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJU GULABRAO 
AMBADEKAR 


(राजु Sa SH) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन,वांद्रे (पू) 
मुंबई -५१. 

२. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

३. अभियान संचालक,राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पू.), मुंबई. 

४. आयुक्त आणि संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 

५. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पू.) 

मुंबई -५१. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका/मुख्याधिकारी,नगरपालिका 

संबंधित कोषागार अधिकारी 

उपसचिव (व्यय-३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे कॉम्प्युटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. कार्यासन अधिकारी, अर्थ व लेखा, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१२. निवडनस्ती/गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण भवन, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


eon SG & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


